अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये भरतीविषयक 
तरतूद विहीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक- अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १० मे, २०२३. 


१) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.१०९/का.०३, 


दि.०६.०६.२०१६. 

२) शासन शुध्दीपत्रक, महिला व बाल विकास विभाग क्र.संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.१०९/का-३, दिनांक 
९.५.२०१८. 

३) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र.अमुजा-२०११/प्र.क्र.२१२/का.०३, 
दि.०२.०४.२०१८. 


४) शासन परिपत्रक, महिला व बाल विकास विभाग क्र. अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का.०३, दि.२०.८.२०१९. 

५) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३,दि.२३ .०८.२०२१ 

६) शासन शुध्दीपत्रक महिला व बाळ विकास विभाग क्र. अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३, दिनांक 
२६.११.२०२१. 

७) दिनांक २३.०३.२०२३ रोजी आयोजित मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

८) aren निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र - अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दि. ६.४.२०२३ 


शासन पूरकपत्र :- 
अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर शिक्षण व शासकीय (निमशासकीय तसेच शासन अनुदानित संस्थांमधील) 


पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या १ टक्का इतके आरक्षण लागू तसेच अनाथांचे संस्थात्मक व संस्थाबाह्य असे दोन 
प्रवर्ग करुन अनाथ आरक्षणातून उपलब्ध होणा-या पदांची या दोन प्रवर्गामध्ये विभागणी करणे, अनाथ 
आरक्षणासाठी पात्रतेचे निकष, आरक्षणाचे स्वरुप, अटी व शर्ती, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक 
सूचना, अनाथांसाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाची कार्यपध्दती तसेच अनाथ प्रमाणपत्राचा नमुना इत्यादी बाबी 
विहीत करण्यासाठी वाचा क्र. ८ येथील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 

या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक २ - आरक्षणाचे स्वरुप मधील उपमुद्दा क्रमांक ४) नंतर पुढीलप्रमाणे 
उपमुद्दा क्रमांक ५) समाविष्ट करण्यात येत आहे: 

“५) एखाद्या भरती प्रक्रियेमध्ये अनाथ आरक्षणाच्या माध्यमातून अनाथांच्या एका प्रवर्गासाठी उपलब्ध 
जागांवर गुणवत्तेनुसार त्या प्रवर्गातील अनाथ उमेदवार पर्याप्त प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकले नाहीत तर त्या 
भरती प्रक्रियेमध्ये ती पदे अनाथांच्या दुस-या प्रवर्गातील उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात यावीत.” 

उपरोक्‍त तरतूद ही दि. ३१/१०/२०२२ नंतर होणा-या नवीन परीक्षांना लागू होईल. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३ 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५१०१७११५२५९३० असा आहे. हे शासन पूरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Ao बल 
a 


CC 4N 


mm 


S co 
ee a 


“०? (२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Khadija 
Farooque 
Naikwade 


(ख. फा. नाईकवाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई, 
मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 

मा. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), 

सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे, 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

सर्व सहायक आयुक्‍त मागास वर्ग कक्ष, कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, नागपूर विभाग, 
अमरावती विभाग, औरंगाबाद विभाग, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्त, 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३ 


३० महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
३१ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
३२ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 
सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य, 


) 
) 
) 
३३) सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
) 
) 
) निवडनस्ती, महिला व बाळ विकास विभाग (कार्यासन -०३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


